समुपदेशनाद्वारे बदली धोरणानुसार अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन 
अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट- ब 
(राजपत्रित)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 


सर्वसाधारण बदल्या-२०२१ बाबत__ 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक: बदली-१२२१/प्र.क्र.३९/का.१४२७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१७/ 
प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, दि.०९/०४/२०१८. 


परिपत्रक : 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतचे 


धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर शासन Poe महाराष्ट्र शासनाच्या 


www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक 


२०१८०४०९१२५१४८६५०७ असा आहे. 


२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, 
गट- ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२१ संदर्भात कार्यवाही 
करण्यात येणार आहे. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, 
गट- ब (राजपत्रित)” संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या-२०२१ करिता दिनांक ३१/०५/२०२१ रोजी 
होणारी ) संभाव्य रिक्‍त पदांची यादी व॥) सर्वसाधारण बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या मुख्यालय व प्रादेशिक कार्यालये यांच्या सूचनाफळकावर तसेच 


mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


३.  समुपदेडानाद्वारे बदलीबाबतच्या धोरणानुसार, सर्वसाधारण बदल्या-२०२१ साठी पसंतीक्रम 
मागविण्यात येत असून, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी 
अधिकारी, गट- ब (राजपत्रित)” संवर्गातील ३ वर्षे पूर्ण झालेल्या बदलीपात्र अधिकाऱ्यांनी त्यांची या 
परिपत्रकासोबतच्या विवरणपत्र-१ मधील माहिती “Sakal Marathi” या Font मध्ये भरून अर्थ व 


सांख्यिकी संचालनालयाच्या ddadm.des@hotmail.com व dydiradm.des@maharashtra.gov.in 


या “ई-मेल” आयडी वर दिनांक ३०/०४/२०२१ पर्यंत सादर करावी व त्याची प्रत नियोजन विभाग 


(कार्यासन १४२७) कडे tushar.hirlekar@nic.in या ई-मेलवर अग्रषित करावी. सदरहू Excel Sheet 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली-१२२१/प्र.क्र.३९/का.१४२७ 


ही अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


आहे. Excel Sheet Fed दिलेल्या तक्त्यात कोणताही बदल करू नये. तसेच, माहितीतील अनु.क्र.९ 
संदर्भातील प्रमाणपत्र स्कॅन करून जोडण्यात यावे. 

४. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी - गट ब 
(राजपत्रित ” संवर्गातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून विहित नमुन्यातील माहिती 


ddadm.des@hotmail.com @ dydiradm.des@maharashtra.gov.in या “ई-मेल” वर 


दिनांक ३०/०४/२०२१ पर्यंत प्राप्त न झाल्यास, संबंधित बदलीपात्र अधिकाऱ्यांना पसंतीक्रम द्यावयाचा 


नाही, असे गृहीत धरून बदली धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


पु महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8/9५॥[॥9.9०४७.॥ या संकेतस्थळावर सदर शासन परिपत्रक 


उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०४२३१६०५४३९३१६ असा आहे. सदर परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


आदेशानुसार itally signed by Tushar Purushottam Hirlek: : 
Tushar Purushottam ७०५७०00 
H | r | € ka र च A. eerie ern sei ee 2083328519 
ना1€( 
Date: 2021.04.23 16:51:02 +05'30' 
(तु.पु.हिर्लेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावे. 


२) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, | त्यांना विनंती 
कोकण विभाग/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती / नागपूर. करण्यात येते की, 
३) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ सदरह INIA 
अमरावती/नागपूर. ee 
अधिपत्याखालील 
x) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 'बांट-ब 
मुंबई शहर/मुंबई उपनगर/ठाणे/रायगड-अलिबाग/रत्नागिरी/ (राजपत्रित)” 


सिंधुदूर्ग/पालघर/नाशिक/धुळे/जळगांव/अहमदनगर/नंदूरबार/ संवर्गातील 


पुणे/सातारा/सांगली/सोलापूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/जालना/ वा ता 
बीड/परभणी/नांदेड/उस्मानाबाद/लातूर/हिंगोळी/अमरावती/ निदर्गनास 
यवतमाळ/अकोला/वाशिम/बुलढाणा/नागपूर/भंडारा/गडचिरोली/ आणावे 
वर्धा/गोंदिया/चंद्रपूर. = 

५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली-१२२१/प्र.क्र.३९/का.१४२७ 


सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, दिनांक ०९/०४/२०१८, 
परिशिष्ट-१ सोबतचे विवरणपत्र-१ 


बदली पात्र अधिकाऱ्यांनी बदली प्राधिकारी कार्यालयास सादर करावयाची माहिती 


| a =i अधिकाऱ्याचे नाव : 


पदनाम: 


सध्याचे कार्यरत असलेले 
कार्यालय व ठिकाण 


सध्याच्या कार्यरत असलेले 
कार्यालय व ठिकाण अवघड 
क्षेत्र की बिगर अवघड क्षेत्र : 


४ | सध्याच्या पदावर रुजू 
झाल्याचा दिनांक : 


५ | अधिकार्‍याचे वय: 


६ | आतापर्यंतच्या ada 
तपशिल : 


अ.क्र पदनाम छासकीय सेवेत कोणत्या ठिकाणी सेवा केली याबाबतचा तपशिल 


कार्यालयाचे नाव व | कधीपासून | कधीपर्यंत | कालावधी वर्ष/ महिने 
ठिकाण 


० वर्ष, ० महिने, ० दिवस 


० वर्ष, ० महिने, ० दिवस 


० वर्ष, ० महिने, ० दिवस 


० वर्ष, ० महिने, ० दिवस 


० वर्ष, ० महिने, ० दिवस 


० वर्ष, ० महिने, ० दिवस 


० वर्ष, ० महिने, ० दिवस 


० वर्ष, ० महिने, ० दिवस 


० वर्ष, ० महिने, ० दिवस 


० वर्ष, ० महिने, ० दिवस 


७ | अधिकारी बदली पासून सुट 
मिळवण्यास पात्र असल्यास 
त्याबाबतची कारणे : 


८ | अधिकारी परिशिष्ट-१ 
सोबतच्या विवरणपत्र- २ 
मधील कोणत्या 
प्राधान्यक्रमांकात अंतर्भूत 
होतो याबाबतची माहिती : 


वरील रकान्यामधील 
प्राधान्यक्रमाचा तपशिल : 


९ संबंधित प्राधान्यक्रमांकात 
अंतभूर्त होत असल्याबाबतचे 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांने दिलेळे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली-१२२१/प्र.क्र.३९/का.१४२७ 


प्रमाणपत्र/ कागदपत्रांचे 
पुरावे : 


zea o । बदली कोणत्या ठिकाणी करावी याबाबतचे कमाल १० पसंतीक्रम 


(१० पसंतीक्रमापैकी किमान २ पसंतीक्रम अवघड क्षेत्रातील नमूद करण्यात यावेत) : 


अ.क्र पसंतीक्रमाचे ठिकाण 


| 9 fo) 


स्वाक्षरी :- 


दिनांक :- नाव:- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


